सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील 
खाजगीकरणाच्या प्रकल्पांच्या Life Cycle cost 
वर आधारित नकाशे व अंदाजपत्रकास सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०१६/प्र.क्र.३६/रस्ते-९अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक : ०७ नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा :- १) राज्य शासनाने सन १९९६ तसेच सन २००६ या वर्षी स्वीकारलेले धोरण (नमूना P-form) 
२) शासन सहभागावर आधारित केंद्र शासनाचा नमूना सवलत करारनामा 


प्रस्तावना - 


खाजगीकरणांतर्गत रस्त्यांच्या कामांमध्ये बहुतांश वेळेस बांधकामाच्या जागेवरील 
स्थितीनुसार (318 condition) अतिरिक्‍त कामे करणे प्रकल्पाच्या उपयोगिततेचे तसेच सुरक्षेच्या 
दुष्टीने आवश्‍यक असते. सार्वजनिक विभागाकरीता मुख्य अभियंता सर्वोच्च तांत्रिक अधिकारी 
असल्याने मुख्य अभियंता स्तरावरुन सदर अतिरिक्त कामे करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. 
केंद्र शासनाच्या करारनाम्यानुसार राबविण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्ये उद्योजकाने अतिरिक्‍त 
कामे केल्यास किंवा उद्योजकाचे दावे असल्यास उद्योजकास सदर कामाची रोख रक्कम देणे 
आवऱ्यक ठरते. राज्य शासनाच्या नमुना करारनाम्यानुसार केलेल्या प्रकल्पांमध्ये उद्योजकाने 
अतिरिक्त कामे केल्यास किंवा उद्योजकाचे दावे असल्यास सवलत कालावधी सुधारीत करण्याची 
तरतुद करण्यात आलेली आहे. मात्र सवलत कालावधी संपुष्टात आलेल्या प्रकल्पांमध्ये तसेच राज्य 
शासनाने बंद केलेल्या Yow (Buyback) सवलत कालावधी वाढवून देणे aay नसल्याने 
अतिरिक्त कामांपोटी उद्योजकांना रोख रक्‍कम देणे आवश्‍यक आहे. 
प्रकल्पांच्या करारनाम्यातील तरतुदींनुसार उद्योजकाने केलेल्या कामाच्या अनुषंगाने 
डांबराच्या दरात होणा-या बदलानुसार उद्योजकास डांबर भाववाढ फरकाची रक्‍कम देणे आवश्‍यक 
आहे. तसेच वेळोवेळी पी.एल.आर. च्या व्याज दरात बदल होत असल्याने पी.एल.आर. च्या दरामधील 
फरकाची रक्‍कम देखील अदा करण्याची तरतुद करारनाम्यामध्ये करण्यात आलेली आहे. 
शासनाने हाती घेतलेल्या सर्व प्रकल्पांच्या दाव्यांबाबत /अतिरिक्त कामांना मंजुरी देण्याची 
कार्यपद्धती विहित नसल्याने सदर प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे अधिकार सार्वजनिक बांधकाम विभागास 
प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०१६/प्र.क्र.३६/रस्ते-९अ 


शासन निर्णय :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित खाजगीकरणांतर्गत करण्यात आलेल्या 
प्रकल्पांबाबत पायाभूत सुविधा समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात 
यावी :- 
(१) अतिरिक्त कामांमुळे (Variation) किंमतीत होणारी वाढ व वाढीव रकमेस सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता :- 

१.१ मंत्रीमंडळ पायाभूत सुविधा समितीने मंजुर केलेल्या प्रकल्प किंमतीपेक्षा (0181 life 
cycle cost ०००७०७ प्रकल्प किंमतीमध्ये १५ टक्के पर्यंत वाढ झाल्यास सदर रक्‍कम 
अदा करण्यास व त्याअनुषंगाने सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार 
सार्वजनिक बांधकाम विभागास असतील. 

१.२ प्रकल्प किंमतीमध्ये (Total life cycle cost of project) 94 टक्के पेक्षा जास्त वाढ होत 
असल्यास वित्त विभागाच्या सहमतीने सदर रक्‍कम अदा करण्यास व त्याअनुषंगाने 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार सार्वजनिक बांधकाम विभागास 
असतील. 

१.३ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी पायाभूत सुविधा समितीच्या मान्यतेची आवश्‍यकता 
असणार नाही. 

(२) डांबर भाववाढ :- 
डांबर भाववाढ ही करारनाम्यातीळ तरतूदीनुसार देय असल्यामुळे डांबर भाववाढीबाबत 
प्रकल्प निहाय मंजूरी देण्याचे अधिकार सार्वजनिक बांधकाम विभागास असतील. 
(३) पी.एल.आर. :- 
करारनाम्यातील तरतूदीनुसार पी.एल.आर. च्या दरामधीळ फरकाची रक्‍कम 
उद्योजकास देय असल्यामुळे पी.एळ.आर. बाबत प्रकल्प निहाय मंजूरी देण्याचे अधिकार 
सार्वजनिक बांधकाम विभागास असतील. 
उद्योजकास उपरोक्त नमूद (१, २ व 3) रक्‍कम अदा करण्यास विलंब झाल्यास सदर 
रक्कमेवर सरळव्याजाने RBI ने वेळोवेळी प्रसिध्द केलेल्या बँक रेटच्या दरा एवढ्या व्याजाची 
आकारणी करण्यात यावी. 


(४) शासन सहभाग देण्यास विलंब झाल्यास विलंबाकरीता व्याज देणे :- 

खाजगीकरणांतर्गत जे प्रकल्प नमुना सवळत करारनामा (Model Concession 
Agreement) वर आधारीत आहेत अशा प्रकल्पामध्ये PATRAS कलम २५.२.३ नुसार 
वित्तीय संस्थेने वितरीत केलेल्या कर्जाच्या प्रमाणात शासन सहभाग वितरीत करणे 
आवश्यक आहे. शासन सहभाग वितरीत करण्यास विलंब झाल्यास विलंब झालेल्या 
कालावधी करीता कलम ४७.४ नुसार RBI बँक रेट अधिक ५ टक्के दराने व्याज देण्याची 
तरतुद आहे. त्यानुसार सदर रक्‍कम उद्योजकास अदा करण्याचे अधिकार सार्वजनिक 
बांधकाम विभागास असतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


DIRT FUT क्रमांकः खाक्षेस-२०१६/प्र.क्र.३६/रस्ते-९अ 


२. सदर ae निर्णय मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीने दिनांक 3.08.2098 रोजी घेतलेल्या 
निर्णयानुसार तसेच वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १४६/व्यय-११, दिनांक १७.०९.२०१९, 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९११०७१२५७२८०११८ असा आहे. हा SSA 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Chandrashekhar णा 


5.4.20=2¢8893d1513ab2ea4a7f8c61 2a3 1ac748bd0Sab00efd5e2 


2f2d25c9872e36d29, 


Prabhakar Joshi 000 यमा 
(चंद्रहोखर जोशी) 
सचिव (रस्ते), महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मंत्री (वित्त, नियोजन व वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मंत्री (ग्रामविकास, महिला व बाल विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. मंत्री (जलसंधारण व राजशिष्टाचार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. मंत्री (वैद्यकीय शिक्षण, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
८. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
qo. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/ 
अमरावती/नागपूर 
१४. आ.वि.स तथा सहसचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. उपसचिव (कार्यासन-१४६१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ (सर्व) 
१७. कार्यासन अधिकारी (रस्ते-९), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८. निवडनस्ती (रस्ते ९-अ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


